सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग 
व जलजन्य रोग), पुणे-१ कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत (शुध्दीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : हिनिका-२०१ ८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ मार्च,२०२१ 
संदर्भ :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पटकी-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ-५ 
दि.२६.०२.२०२१. 


संदर्भाधिन शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
« वरील पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा ” 
याऐवजी 


« वरील पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा ” 

असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या! संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१६१२०३५३१७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


तक» 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व FX), पुणे-१/६. 
५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई/पुणे 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य - 4 
~O) TAT OST NERD, ae अधिकारी, मुंबई/पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९ , आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१ , सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


